नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण 
तालुक्यातील योजनाबाहूय रस्त्यांचा 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ ऑगस्ट, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/४११८, दिनांक २५/०५/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.मुअआऔ/का-प्रआ/६६०१, दिनांक ३१/०७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण तालुक्यामधील एकूण १२ योजनाबाह्य 
रस्त्यांचा रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


सदर प्रस्ताव विचारात घेता नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण तालुक्यामधील 
एकूण १२ योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी सादर 
केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन, नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण तालुक्यामधील खालील 
१२ रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११५/नियोजन-२ 


लांबी प्रस्तावित नविन 
अ.क्र रस्त्याचे नाव (कि.मी. क्रमांक 
ee . ।गोन्हीसिम टोलनाका ते मोतीलाल नगर शंकरनगर वार्ड 41.9 ३.०० ग्रामीण मार्ग- 
जि.प. शाळा ते उमरेड रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. २३३ 
२. ।बेलतरोडी ते शांकरपुर कडे जाणारा रस्ता. २.०० ग्रामीण मार्ग- 
२३४ 

३. ।पोही पासून कळजना बेला रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. २.०० ग्रामीण मार्ग-२३५ 

४. ।मौजा जामंठा ते केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राला जोडणा-या ३.५०० ग्रामीण मार्ग- 
रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. २३६ 

५. | पांडव कॉलेज पासून रेवतीनगर वॉर्ड नं ६ दत्तनगर, १६.०० ग्रामीण मार्ग- 
आदित्यविहार, वसंतविहार, मांगल्यनगरी, राकेडा २३७ 
लेआऊट, वैद्य लेआऊट, पठाण लेआउट, फरकाडे 
लेआऊट ते बेलतरोडी रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. 

६. न्यु मनिषनगर पासून शांती पार्क टी पॉइंट, निरंजननगर, १४.०० ग्रामीण मार्ग- 
शिल्पानगर, आठवडी बाजार, शिल्पा सोसायटी, घरकूल २३८ 
सोसायटी, राकेश लेआऊट, पठाण लेआउट, दैष्णो पार्क 
वॉर्ड नं.२, माडल मिल, जयंती-६ बरडे लेआऊट, चिंचभवन 
डिपी रस्ता, बंसोड लेआऊट झोपडपट्टी ते बेलतरोडी 
रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. 

७. | मानेवाडा पासून बेसा शिवेवरील सिताबाई घाट दत्तनगर, ८.०० ग्रामीण मार्ग- 
भारती हाऊसिंग सोसायटी, शेषनगर ते बेसा पिपला २३९ 
जोडणारा मार्ग. 

८. ।विनोबानगर पासून पवनपुत्रनगर, ब्रम्हदेवनगर, २२.५०० | ग्रामीण मार्ग- 
विठ्टळनगर, श्रीरामनगर, पांडे लेआऊट, साईनगर वॉर्ड २४० 
नं.१, शुभम मंगल कार्यालय, हनुमाननगर, शिर्डीनगर वार्ड 
नं.६ जयहिंदनगर, संजुबा शाळा, टेक ऑफ सिटी, गारगोटी 
ते उमरेड रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. 

९. | घोगली पासून रूगदेव अपार्टमेट, स्वामीधाम रेसिडेन्सी, ६.५०० ग्रामीण मार्ग- 
अंकिता नगर, गोयीकय प्लाझा, फेडरल बँक, गजानन २४१ 
नगर, बंकर जोन पिपला ग्रामपंचायत ते प्रजि.मा.-३५ ला 
जोडणा-या रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. 

हि ०. ।खरबी विद्युत उपकेंद्र पासून साईबाबा नगर मानव नगर, ९.५०० ग्रामीण मार्ग- 
नवनाथ नगर, मुंगसाजी नगर, शिक्षक कॉलनी, श्रीराम २४२ 
नगर, अंबिकानगर ते बहादूरा ला जोडणा-या रस्त्यापर्यंत 
जाणारा पोचमार्ग. 

गि १. | OSM RIS! बहादूरा पासून श्रीसाईनगर, सदगुरू लॉन, १५.०० ग्रामीण मार्ग- 
श्रीनगर, पेंढारकर कॉलेज, दुर्गानगर, विहीरगांव ते २४३ 
प्र.रा.मा.-९ ला जोडणा-या रस्त्यापर्यंत जाणारा पोचमार्ग. 

१२. | कापसी (खु.) पासून बारद्वारी, घरसंसार नगर, आऊटरिंग ४.७०० ग्रामीण मार्ग-२४४ 
रोड, सत्यमनगर ते रा.मा.-७ ला जोडणा-या रस्त्यापर्यंत 
जाणारा पोचमार्ग. 

एकूण १०६.७०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११५/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण ७७४७.२४० कि.मी. लांबीत १०६.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
७८५३.९४० कि. मी. इतकी होईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०९११२८२०३२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
fa S h a nt Works Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
र्य ७ हर 2:5-4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
Vi n a ya kra (0 p at | | 5f8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Patil 
Date: 2018.08.09 11:35:17 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, नागपूर . 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


